RNI No. MAHBIL/ 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ५ , अंक २५ ]] 


शुक्रवार, मे ३१, २०१ ९ / ज्येष्ठ १०, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ३८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना. 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय (मुख्य इमारत ), ४ था मजला , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१९ 


. 


अधिसूचना 


~ 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५. 

क्रमांक एमसीओ.२०१ ९/ प्र. क्र . १२/ नवि- १४. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ ( महा. १९ ६५ 

चे कलम ३२१ ची पोट - कलमे (१) व ( २) व कलम ९ च्या पोट -कलम ( १) च्या खंड ( ब ) चे परंतूक व कलम ५१ ब चे पोट-कलम ( २ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, महाराष्ट्र नगरपरिषद आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) 
नियम, २०१० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिनियमातील कलम ३२१ चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये यापूर्वी पूर्व प्रसिद्ध केलेले खालील नमूद नियम 
तयार करीत आहेत : 

या नियमांना, “ महाराष्ट्र नगरपरिषद आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) ( सुधारणा) 
नियम , २०१ ९ ” असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र नगरपरिषद आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम, २०१० मधील नियम ३ 
च्या प्रचलित परंतुकानंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येतील , ते असे : 

परंतु आणखी असे की , ज्या प्रकरणी अधिनियमातील कलम ५१ अ -१ अ नुसार थेट निवडून दिलेल्या नगराध्यक्ष असेल तेथे, 
जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी असा थेट निवडून दिलेला अध्यक्ष सदस्यांना या नियमांत नमूद केलेल्या पद्धतीप्रमाणे नामनिर्देशित करेल . 


१ . 


२ . 


“ 


" 


( १ ) 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . )- ३८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे ३१, २०१ ९ / ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ४१ 


“ 


३ . मूळ नियमातील नियमाच्या नियम ५ मधील चौथ्या परंतुकानंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येतील , ते असे : 

परंतु आणखी असे की , जेथे अधिनियमातील कलम ५१ अ -१ अ नुसार थेट निवडून दिलेला नगराध्यक्ष असेल तेथे, असा थेट 
निवडून दिलेला अध्यक्ष सदस्यांना खाली नमूद पद्धतीप्रमाणे नामनिर्देशित करेल : 

( अ ) उक्त नियमातील नियम ३ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे सदस्यांचे नामनिर्देशन करील . 
( ब ) थेट निवडून दिलेल्या नगराध्यक्ष या नियमात विहीत केलेल्या पद्धतीप्रमाणे सदस्यांचे नामनिर्देशन करील. 

( क ) सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्यासाठी, संबंधित पक्ष / गट / आघाडीचे प्रमुख, प्रस्तावित सदस्यांचे नामनिर्देशन पत्र , जिल्हा 
प्रशासन अधिका - यांमार्फत जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रथम बैठकीच्या किमान २४ तास अगोदर सादर करतील. 

( ड ) नामनिर्देशन सदस्यांच्या नियुक्तींसाठी प्राप्त शिफारस पत्र व अर्हतेची पुरावे यांची छाननी जिल्हाधिकारी स्वतः अथवा 
यासाठी त्यांनी पदनिर्देशित केलेला उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी नसणारा अधिकारी करेल . 

इ) जिल्हाधिकारी यांनी पदनिर्देशित केलेला अधिकारी प्राप्त नामनिर्देशन शिफारस पत्र व अर्हतेचे पुरवे यांची छाननी करून 
अर्हता प्राप्त उमेदवारांची यादी संबंधित पक्ष / गट / आघाडी प्रमुखाकडे पाठवून त्याची प्रत थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांकडे पुढील 
कार्यवाहीकरिता बैठकीपूर्वी पाठवेल. पदनिर्देशित अधिका- याने वैधतेबाबत घेतलेला निर्णय अंतिम असेल व छाननीअंती अर्ह 
ठरलेल्याच व्यक्तींचे नामनिर्देशन करण्याचे नगराध्यक्षांवर बंधनकारक असेल . 

( फ ) संबंधित पक्ष / गट / आघाडी यांना प्रस्तावित करावयाच्या सदस्य संख्येपेक्षा जास्त उमेदवार अर्ह ठरल्यास , त्यापैकी 
कोणत्या नावे अंतिम करावयाची याबाबत संबंधित पक्ष / गट / आघाडी यांचे प्रमुख लेखी स्वरुपात सभेमध्ये पिठासीन अधिकारी 
( नगराध्यक्ष) यांच्याकडे सादर करतील . 

( ग ) संबंधित पक्ष / गट / आघाडीचे गटनेते यांची नियमानुसार अनुज्ञेय संख्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचे शिफारस पत्र नगराध्यक्षांकडे 
दिल्यास, अनुज्ञेय संख्येएवढीच अनुक्रमीक शिफारस पत्रे नगराध्यक्ष स्विकारेल किंवा एकाच पृष्ठावर अनुज्ञेय संख्येपेक्षा जास्त नावे 
नगराध्यक्षांकडेदिल्यास , अशा पत्रावरील अनुज्ञेय संख्या असलेली अनुक्रमीक नावेच नगराध्यक्ष नामनिर्देशित सदस्य पदासाठी जाहिर 
करेल . 


( ह) थेट निवडून दिलेला नगराध्यक्ष नामनिर्देशित सदस्यांची नावे मूळ नियमातील नियम ६ व ८ नुसार उचित कार्यवाहीसाठी 
जिल्हाधिका- यांना कळवेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श . गोखले , 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे ३१ , २०१ ९ / ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ४१ 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya (Main Building), 4th Floor, 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032. Dated 31st May 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 


No.MCO - 2019/C.R.12 /UD - 14. - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) of 
section 321 read with proviso to clause (b ) of sub - section ( 1) of section 9 and sub - section ( 2 ) of section 
51B of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act,1965 (Mah . 
XL of 1965), and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
makes the following rules further to amend the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats 
(Qualifications and procedure for appointment of nominated Councillors ) Rules , 2010 , the same having 
been previously published , as required by sub -section ( 3) of section 321 namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats 
( Qualifications and procedure for appointment ofnominated Councillors ) (Amendment) Rules, 2019. 

2. In rule 3 of the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (Qualifications and 
procedure for appointment of nominated Councillors) Rules , 2010 (hereinafter referred to as the “ principal 
Rules”), after the existing proviso , the following proviso shall be added , namely - 


66 


Provided further that, in case of the Municipal Council where the President is directly elected 
under section 51A - 1A of the Act, the President so elected shall, instead of Collector, nominate the 
Councillors as provided in this rule .". 


3. In rule 5 of the principal Rules , after the fourth proviso , the following proviso shall be added , 
namely : 


“ Provided also that, where the President is directly elected under section 51A - 1A of the Act, the 
President so elected shall nominate the Councillors in the following manner, namely : 

(a ) The directly elected President shall nominate the Councillors as prescribed in rule 3 . 

(b ) The directly elected President shall nominate the Councillors as per the procedure mentioned 
in this rule . 


(c ) For nominating the Councillors, the leaders of all the recognized or registered parties or 
groups shall submit the nomination papers of such proposed members to the Collector through the 
District Administrative Officer at least twenty- four hours prior to the first meeting . 

( d ) The Collector or Officer notbelow the rank of Deputy Collector designated by the Collector 
shall scrutinize the nomination papers, recommendation letters and the proofs of qualifications of the 
proposed members . 


(e ) After such scrutiny , such Designated Officer shall send the list of qualifying candidates to 
the leaders of all concerned recognized or registered parties or groups and a copy to the directly 
elected President for further action before the meeting. The decision taken by the Officer so designated 
regarding the qualifications fornomination is final and it is mandatory for the directly elected President 
to nominate only the qualified candidate as per the scrutiny by such Designated Officer. 

(f) If the qualified candidates exceeds than the required relative strength of recognized or 
registered parties or groups , then the leaders of such recognized or registered parties or groups 
shall give the final list of qualified candidates to the directly elected President at the time of meeting. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे ३१, २०१ ९ / ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ४१ 


( g ) If the leaders of recognized or registered parties or groups gives the names exceeding the 
admissible limits as per the rules , then the directly elected President shall accept only the sequential 
admissible recommendations and if the names given on single letter head exceeds the admissible 
limit , then the directly elected President shall declare the admissible names in sequential proportion 
as nominated Councillors . 


(h ) The President shall communicate the names of nominated Councillors to the Collector for 
taking action under rules 6 and 8.". 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. S. GOKHALE , 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


